गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड व एटाप्पली 
तालुक्यात नेलगुंडा, कावंडे, मुरेवाडा, 
तुमरकोटी, पिंपलीबर्गी ही ०५ पोलीस मदत केंद्रे 
उपलब्ध मनुष्यबळातून निर्माण करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीओएस-२८२३/प्र.क्र.५९/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : ०३ जुले,२०२३. 


वाचा :- 
१) पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/२६-अ/४७/गडचिरोली 
(पो. म. केंद्र निर्मिती)/६९/२०२३, दिनांक १६/०६/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


अपर पोलीस महासंचालक (नि. व. स), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन 
दिनांक १६/०६/२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड व एटाप्पली 
तालुक्यातील आणि लोखंडाच्या खाणीच्या संरक्षणासाठी नेलगुंडा, कावंडे, मुरेवाडा, तुमरकोटी, 
पिंपलीबर्गी या ठिकाणी ०५ पोलीस मदत केंद्रे निर्माण करण्याबाबतचा प्रस्ताव मान्यतेसाठी सादर 
केला आहे. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड व एटाप्पली तालुक्यामधील आणि लोखंडाच्या खाणीचे 
संरक्षण करण्यासाठी (9) नेलगुंडा, (२)कावंडे, (३)मुरेवाडा, (४)तुमरकोटी, (4) पिंपळीबर्गी या ठिकाणी 
०५ पोलीस मदत केंद्रे उपलब्ध मनुष्यबळातून निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. नवनिर्मित नेलगुंडा, कावंडे, मुरेवाडा, तुमरकोटी, पिंपळीबर्गी ह्या पोळीस मदत केंद्राकरिता 
आवश्‍यक असलेल्या पदांचे पदनिर्मितीचे आदेशा वित्त विभागाच्या मान्यतेने वेगळ्याने निर्गमित 
करण्यात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीओएस-२८२३/प्र.क्र.५९/पोल-३ 


3. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०७०३१७५७०९६१२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
KA | LA S A RJ U N BRN ccOVEANMENT GE MABABASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b3 labfcb1894c4c597cc944f1 9a89f474e7b98a708cc03eb46cd241 


०१60404206, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=47D160717AE29C2D2661B5275D8B9B4CFAE93893BE65A2 
G A | KWA D ) 7853145A4C04D865CD, cn=KAILAS ARJUN GAIKWAD 
Date: 2023.07.03 17:58:40 +05'30' 
सह सचिव, गृह विभाग 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (वित्त),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रधान सचिव (विशेष), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. पोलीस अधीक्षक, गडचिरोली. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. 
१०. 


जिल्हा कोषागार अधिकारी,मुंबई. 
सह सचिव(पोल ३),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


११.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,वांद्रे,मुंबई. 
१२.वित्त विभाग (व्यय-७/वित्तिय सुधारणा-१/आ.पु.क. 
१३.निवड नस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


